जळगाव जिल्हा नियोजन समितीवर विठोष 
निमंत्रितांची नियुक्‍ती करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डिएपी-२०१७/प्र.क्र.६७/का.१४८१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ११ जुले, २०१९ 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) १९९८, 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती जळगाव यांचे पत्र क्र. 
जिनिस/समिती/२०१८-१९/४२९, दि.०१/०२/२०१९ व क्रमांक जिनिस /समिती/२०१८- 
१९/सांस-२/४९७, दि.०७/०२/२०१९. 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक 
३०/२०००” मधील कलम ३ चा पोटकलम (३) (चार) (फ) येथिल तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या व सामान्यपणे जिल्हा 
नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या १४ व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित” म्हणून जळगाव 
जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, जळगाव यांनी उपरोक्‍त आदेश 
सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

३. जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद विशेष निमंत्रित यांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या 
पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल, 
तोपर्यंत अबाधित राहतील. 


8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०७१२११०५५८२९१६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 
VIJESING 0 aoa 


MENT, postalCode=400032, st=M 
2.5.4.20=5494d2ad3a3bc5ddd66daf9asfi7 ‘5e2d7d4b6a8bba9 


FATTESING VASAVE डा 
(वि. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१७/प्र.क्र.६७/का.१४८१-अ, 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३. मा. मंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, जळगाव यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक 
८. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती,जळगाव. 
९. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नाशिक विभाग, नाशिक. 
१०.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव. 
११.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
१२.अधिदान लेखा अधिकारी जळगाव. 
१३.निवडनस्ती, का-१४८१ अ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१७/प्र.क्र.६७/का.१४८१-अ, 


विवरणपत्र -अ 
area निर्णय क्रमांक : डिएपी-२०१७/प्र.क्र.६७/का.१४८१-अ 


दिनांक : ११ जुलै, २०१९ सोबतचे विवरणपत्र 


विशेष निमंत्रित :- 

अ.क्र. | सदस्यांचे नाव पत्ता 

।१____ श्री. धर्मराज रामा वाघ मु.पो. दहिवद, ता.चाळीसगाव, जि.जळगाव 

२ श्री.गर्जेद्र अरविंद जायसवाळ | “पिताश्री” बिल्डींग, लहान भोईवाडा, 
मु.पो.ता.चोपडा, जि.जळगाव 

३ श्री.रावसाहेब रतनसिंग गिरासे | मु.बोळे, ता.पारोळा, जि.जळगाव 

श्री.पंकज पंडीत चौधरी राजेसंभाजी चौक, बाहेरपुरा, मु.पो.ता.अंमळनेर, 

जि.जळगाव 

५ श्री.पद्माकर काशिनाथ महाजन । डेली भाजी मार्केट, रसलपूर, मु.पो.ता.रावेर, 
जि.जळगाव 

g श्री.मनोहर गिरधर खैरनार “श्रावस्ती”,एस.एम.कालेजजवळ, 
मु.पो.ता.मुक्‍ताईनगर, जि.जळगाव. 

श्री.तुषार किसन राणे मु.पो.ता.सालबर्डी, ता.मुक्‍ताईनगर, जि.जळगाव 

८ अँड. साहेबराव धर्मा सोनावणे | १३३, गणेश कॉलनी, ATS, मु.पो.ता.चोपडा, 
जि.जळगाव 

g श्री.मागचंद मोतीलाल जेन सुकृती अपार्टमेट, बेंडाळे स्टॉप, जि.जळगाव 

(१० श्री. अरुण रुपचंद पाटील मु.कुराड, बु.ता.पाचोरा, जि.जळगाव 

na १ | att. सुरेश माणिक सोनावणे “मातोश्री”, प्लॉट नं.४०/४२, गट Fy, 
अबकड,हिरा शिवा कॉलनी, जि.जळगाव. 

१२ | श्री.हिरालाल व्यंकट चौधरी मु.वनोली, पो.पाडलसा, ता.यावल, जि.जळगाव 

१३ | श्री.समाधान लक्ष्मण पाटील मु.पो.कु-हे, ता.भुसावळ, जि.जळगाव 

१४ | श्री.जगन्नाथ खंडू चव्हाण नंदादीप बिल्डिंग, बजरंगपूरा, जामनेर, ता.जामनेर, 
जि.जळगाव 


KKKKKKKKKKKKEKKEKRKKKEKKEKKKRKKEKEK 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


